RNI No. MAHBIL 2012/47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११, अंक - १२] शुक्रवार, डिसेंबर १६, २०२२ / अग्रहायण २५, शके १९४४ [ पृष्ठे ४ 


असाधारण क्रमांक १२ 
प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
प्रपत्र ड 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


क्रमांक एसईएम/कावि/२०६/२०२२.-- मी, डॉ. राजेश देशमुख, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे या शासन 
निर्णयाद्वारे सोबत जोडलेल्या नावाच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची जिल्ह्याचे विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करीत 
आहे. ही नियुक्‍ती सामान्यत: हा निर्णय निर्गमित केलेल्या तारखेपासून ५ वर्षापर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांची ही नियुक्‍ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. 


१. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. 


(एक) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या "मानसेवी" असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन, वेतन किंवा भत्ते अनुज्ञेय राहणार नाही. 


(दोन) साक्षांकनाचे काम.-- विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या "साक्षांकनाचे" अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे 
प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा. मूळ 
कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. वेगळी माहिती असलेल्या 
कागदपत्रांवर जर "सत्य प्रत" म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून 
साक्षांकन करणारी व्यक्‍ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्‍तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली 
नियुक्‍ती रद्द करण्यात येईल व तो/ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुकक्‍्तीस अपात्र असेल. 


(तीन) ओळख परेड.-- विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍त झालेली व्यक्‍तींनी ओळख परेड तसेच "मृत्युपूर्व जबानी" यासाठी 
उपस्थित राहू नये. 


(चार) उत्पन्न प्रमाणपत्र देणे.--विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी उत्पन्न प्रमाणपत्र देऊ नये. 


(२) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्‍त झालेल्या व्यक्‍तींनी त्यांच्या घरावर/दुकानावर/कार्यालयावर स्वत:च्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावावा. तथापि, त्यांनी कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये. तसेच 
त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच फलक काढावेत. 


(३) नियुक्‍ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशनकडून उपलब्ध 
करून घ्यावा, तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित 
पोलीस आयुक्‍त/अधीक्षक/जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल, त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी. 


(१) 


एच-३३१, भाग एक-असा. (पु.वि.पु.)--१२ 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ डिसेंबर 2022 / अग्रहायण 24, शके १९४४ 


(४) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची, शांतता प्रस्तावित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती/शांतता समितीवर पोलीस आयुक्‍्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्‍त करावी. 


(4) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य जिल्हाधिकारी 
यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुकक्‍्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्‍ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी 
यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल. 


अनुसूची 

अ. विशेष कार्यकारी अधिकारी पदी वय वर्षे पत्ता शिक्षण 

क्र. नियुक्‍त करावयाच्या व्यक्‍तीचे नाव 

१ २ ३ 8 घर 

१ भगवान भिकाजी चव्हाण ५९ समर्थशांती, मातोश्री कॉलनी, वारजे जकात नाका, १० वी पास 
कर्वेनगर, पुणे. 

२ राजेंद्र हिरामण वाघ ५२ रुणवाल पॅनोरमा, बी-५/६, वारजे हाय-वे, पुणे १० वी पास 

३ संपत गुलाबराव खेरे ५२  ५/८, रुणवाल पॅनोरमा, स. नं. ८१/५, वारजे, १० वी पास 
पुणे. 

४ संजय विश्वनाथ गोळे ४९  १५/४, विनयश्री सोसायटी, फ्लॅट नं. ४, एम, ए. 
प्लॉट नं. ५, वारजे जकात नाका, जिजाई गार्डन 
शेजारी, पुणे. 

षु रमेश हरिभाऊ चांदेकर ५६ श्रीलक्ष्मी विहार, स. नं. ७४/४/५, फ्लॅट नं. १२ वी पास 
ए-१०५, रायकर मळा, धायरी, पुणे. 

नि दयाराम दादु पवार ६? स. नं. १९, गोंधळेनगर, हडपसर, पुणे १० वी पास 

9 रवींद्र हनुमंत चव्हाण ५२ तोरणा, ४-सी, Ug, कामधेनू इस्टेट, हडपसर, पुणे १० वी पास 

é भिकन दयाराम पाटील ६३ ete पार्क, स. नं. २०९, हँडबॉल स्टेडियम १० वी पास 
हडपसर, पुणे. 

९ सुरेश शंकर निकम ४६ स. नं. ९७/६अ/१, साईरामनगर, मांजरी बु., पुणे डिप्लोमा 

१० चंद्रकांत गंगाराम मांढरे ६४ स. नं. १४९, निवारा, मगरपट्टा, हडपसर, पुणे १० वी पास 

११ महादेव गोविंद धर्मे ६२ ४१४, अमससृष्टी, पुणे-सोलापूर रोड, १० वी पास 
१५, विठ्ठलनगर, हडपसर, पुणे. 

१२ मारुती मुरलीधर किंडरे ५२ शिवम बंगला, प्राथमिक शाळेशेजारी, उत्तमनगर, १२ वी पास 
ता. हवेली, पुणे. 

१३ एकनाथ त्रिंबक पिंगळे ५५ माऊली, स. नं. ४०१२/१, दिगंबरनगर, लेन नं. २, एस. एस. सी. 
वडगावशेरी, पुणे ४११०१४. 

१४ बाळकृष्ण मनोहर नेहरकर ५५ अमित पार्क, ए/२, स. नं. २९/७, मंत्री पार्कच्या एच. एस. सी. 
मागे, कोथरूड, पुणे-३८. 

१५ सोमनाथ रत्नाप्पा आडसुळे yo स. नं. २०९, भागिरथीनगर, साडेसतरा नळी रोड, १० वी पास 
हडपसर, पुणे. 

१६ प्रकाश ज्ञानदेव शिंदे ५९ इंदापूर बी. कॉम, 

१७ रमेश बंडोपंत देशपांडे ५८ इंदापूर आय. टी. आय. 

१८ गोविंद शिवराम जाधव ४८ भोर एस. एस, सी. 

१९ प्रमोद चंद्रकांत बनसोडे ६३ स. नं. ७/११८, तळजाई पठार, साईदत्तनगर, एस. एस. सी. पास 


गल्ली नं. ५, धनकवडी, पुणे-४३. 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


३० 


349 


32 
33 


38 
34 


३६ 


३७ 


३८ 
38 


¥Yo 


४१ 


४२ 
83 


x 


यशवंत लक्ष्मण पवार 


शंकर दत्तात्रय नाणेकर 


रवींद्र अनंत कदम 


पोपट दशरथ कुंभार 


कृष्णा सुखदेव ढोकले 


महेंद्र परशुराम गायकवाड 


महेश कृष्णा मेस्त्री 


दत्तात्रय नामदेव येलवंडे 


शिवराम मनोहर गवस 


श्रीमती संगीता श्रीकांत जोगदंड 


मुल्ला इस्माईल नसरुद्दीन 


दत्तात्रय प्रल्हाद अवसरकर 
विकास शिवाजी कोरे 


किशोरकुमार एकनाथ शिंदे 


सुनील सबाजी कुटे 
गुंगा दिनकर क्षीरसागर 


आनंदराव जगन्नाथ स्वामी 


अंबादास मारुती दरवेशकर 


अशोक चंदु सरतापे 


राकेश भास्करराव देशमुख 
कैलास विठ्ठल माळी 
ज्ञानेश्वर तुळशीराम मलशेट्टी 


अण्णा दिनकर गुरव 


शामराव केशव साळुंखे 


8Y 


88 


od 
GE 
BC 
8& 
4g 


4Y 
६१ 


द्द 


६० 
६१ 


अनुसूची--चालू 
४ 


रा. ए-२, विजयंती अपार्टमेंट्स, कदम प्लाझा, 
भारती हॉस्पिटलसमोर, कात्रज, पुणे. 


मु. पो. निघोजे, ता. खेड, जि. पुणे 


मातोश्री निवास, विकासनगर, किवळे 


ता. हवेली, जि. पुणे. 
मळद, ता. बारामती, जि. पुणे 


वर्ग-३ इमारत, हाफकिन वसाहत, हाफकिन जीव 
औषध निर्माण महामंडळ, पिंपरी, पुणे. 


३८/०१, गणराज कॉलनी, नखाते वस्ती, 
रहाटणी, पुणे. 


मंगलमूर्ती ce सोसायटी चिंचवड 
मगलगयूत हौ , शाहूनगर, धू 


पुणे. 


प्लॉट नं. ८/२७, सेक्टर नं. ४, श्री सिद्धेश्वर 
को-ऑप. हौ. सोसायटी, मोशी, पुणे. 


शिवम, स. नं. ८४/२, शिवगणेश कॉलनी, 
क्र. १, साई पार्क, दिघी, पुणे. 


नवी सांगवी, पुणे-६१. 
सेक्टर नं. २१, यमुनानगर, निगडी, पुणे-४४ 


तानाजीनगर, चिंचवडगाव, पुणे-६१ 


पिंपळे गुरव, नवी सांगवी, पुणे-६१ 


३८१, मातृछाया, तापकीरनगर, डॉ. शिंदेसमोर, 
काळेवाडी, पुणे. 

एम.आय.डी.सी., चिंचवडगाव, पुणे 

नं. १, निरुपम हौसिंग सोसायटी, बिल्डिंग---९, 
आकुर्डी, पुणे. 


निरुपम सोसायटी, फ्लॅट नं. १, बिल्डिंग एफ, 
सेंट उर्सुला शाळेजवळ, आकुर्डी, पुणे-३५. 


लिगसा ऑरा सोसायटीसमोर, शिवगणेश कॉलनी, 
नखाते वस्ती, रहाटणी, पुणे-४११०१७. 


सी-६, एच. ए. कॉलनी, पिंपरी, पुणे-४११०१८ 
समर्थ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी, फ्लॅट नं. ४५, 
आरएच ७१, शाहूनगर, चिंचवड, पुणे-४११०१९. 
सिद्धिविनायक हौसिंग सोसायटी, स. नं. १४२६, 
म्हेत्रेवस्ती, चिखली, पुणे-४११०२३. 

सी-०५, जे.एम. इस्टेट, नढेनगर, पाचपीर चौक, 
काळेवाडी, पुणे-४११०१७. 


३७७/३, जापकीरनगर, काळेवाडी, पुणे-१७ 


३७७/०२, जापकीरनगर, काळेवाडी, पुणे-१७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ डिसेंबर २०२२ / अग्रहायण २५, शके १९४४ 


8 


एस. एस. सी. 


एस. एस. सी. 
एस. एस. सी. 


बी. ए. एम. एस. 
एस. एस. सी. 


एस. एस. सी. 
बी. ए. 
एस. एस. सी. 
बी. कॉम. 
एम. कॉम. 
१२ वी 
१२ वी 


एस. एस. सी. 
बी. ए. 


एस. एस. सी. 
एस. एस. सी. 


एस. एस. सी. 


बी. कॉम. 


बी. कॉम. 
१२ वी 


एस. एस. सी. 


बी. कॉम. 


एस. एस. सी. 
एस. एस. सी. 


8 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-असाधारण -- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ डिसेंबर 2022 / अग्रहायण 24, शके १९४४ 


अनुसूची--चालू 

१ २ 3 8 षु 

४४ अशोक रंगनाथ साठे ५९ माऊली कृपा, ६४१/६, पडवळनगर, थेरगाव, एस. एस. सी. 
पुणे-४११०३३. 

४५ सुधाकर रामचंद्र खुडे ४७ अनुसया निवास, आदर्श कॉलनी, नं. ४, एस. वाय. बी. कॉम. 


स. नं. १४/१३, बेलठिकानगर, १६ नंबर, 
थेरगाव, पुणे-४११०३३. 


४६ लक्ष्मण बापू सहाणे ६३ शिवनेरी बिल्डिंग, हनुमान मंदिरामागे, दत्तवाडी, एस. एस. सी. 
आकुर्डी, पुणे-४११०३५. 

४७ विलास दशरथ जाधव ५४ सेक्टर नं. २८, फ्लॅट नं. ४०१, अकुर्डी, एस. एस. सी. 
प्राधिकरण, पुणे-४११०४४. 

४८ पांडुरंग steel दोडके ५८ प्लॉट नं. ६, वॉटर लिली सर संखवानी कॅम्पस, बी. एससी. 
वल्लभनगर, पिंपरी, पुणे-१८., 

४९ संभाजी बाळकृष्ण मुळीक ४९  डी-२, VA. ४, प्लॉट नं. ९, शिवतीर्थ हौ. सोसा., बी. ए. 
मोशी, प्राधिकरण, पुणे-४१२१०५. 

Yo राजेंद्र हणमंतराव केंजळे ६० रामनगर, गव्हाणे वस्ती, भोसरी, पुणे एस. एस. सी. 

५१ कुमार विठ्ठलराव आहेर ५५ भीमनगर, २९१, मंगळवार पेठ, पुणे शहर बी. कॉम, 

५२ पुरुषोत्तम जगन्नाथ शेंडे ५१  ए/४, प्रभात कॉलनी, रस्ता क्र. १०, तुकाईनगर, एस. एस. सी. 
फुरसुंगी, पुणे-४१२३०८. 

५३ श्रीकांत माधव भुते ५६  रिगलीया रेसिडेन्सी, ७०२, अरिहंत इन्स्टिट्यूट. एफ. वाय. बी. कॉम. 
जवळ, बावधन, पुणे. 

48 खराडे झुंबरराव आनंदा ५८ फ्लॅट नं. ११०७, SAFE सोसा., शिंदे वस्ती, एस. एस. सी. (ITI) 
रावेत, पुणे. 

By मोहन गोपाळ गायकवाड yo स. नं. 99/9, प्लॉट नं. १५, मोरया साठे एस. एस. सी. (ITH) 
कॉलनी, वाल्हेकरवाडी रोड, चिंचवडेनगर, 
चिंचवड, पुणे. 


डॉ. राजेश देशमुख, 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, 


पुणे. 


पुणे, १४ डिसेंबर २०२२. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH 
MORE, PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


